वाचा :- 
१) विभागीय आयुक्त, नाशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र क्र.मशा/कार्या-१/आस्था-३/३२६८/२०२३/ 
जा.क्र.१२८७, दि.३०.०१.२०२३ 


शासन आदेठा:- 


अव्वल कारकून व मंडळ अधिकारी संवर्गातून 
नायब तहसिलदार संवर्गात निव्वळ तात्पुरत्या 
स्वरूपात नियमित पदोन्नती कोट्यातील रिक्‍त 
पदावर तसेच सरळसेवेच्या कोट्यातील पदांवर 
तदर्थ पदोन्नतीने पदस्थापना देणेबाबत 

(नाशिक विभाग). 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः पदोन्न -२०२ ३/प्र.क्र.३५/ई-९ 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक, 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


दिनांक:- २९ जानेवारी, २०२४. 


नाशिक विभागातील अव्वल कारकून व मंडळ अधिकारी संवर्गातील खालील तक्त्यात नमूद कर्मचाऱ्यांना 
नायब तहसिलदार (राजपत्रीत, गट -ब) या संवर्गात सन २०२२-२३ या निवडसूची वर्षात सामान्य प्रशासन विभागाने 
दिलेल्या सहमतीनुसार खालीलप्रमाणे नियमित पदोन्नती कोट्यातील खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदांवर तसेच 
सरळसेवेच्या कोट्यातील रिक्‍त पदांवर तदर्थ पदोन्नती देण्यात येत आहे. तसेच, त्यांची नायब तहसिलदार संवर्गात 
पदोन्नतीने पदस्थापना खालील तक्त्यातील स्तंभ क्र.६ येथे नमूद पदावर परिच्छेद क्र.३ येथील अटींच्या अधीन राहून 


करण्यात येत आहेत. 
अ) नियमित पदोन्नती:- 
१) अव्वल कारकून: - 
अ.क्र | ज्येष्ठता | कर्मचाऱ्याचे नांव | जात पात्रता पदोन्नतीने पदस्थापनेचे ठिकाण 
क्रमांक प्रवर्ग 
| १_| २ ३ | ४ ५ ६ 
| १८९७ | Sit. भक्तराज अ. जा. । सेवाज्येष्ठतेनुसार | नायब तहसिलदार (निवडणुक), तहसिल 
नागराज सोनवणे पदोन्नतीस पात्र । कार्यालय नवापूर, जि.नंदुरबार 
२ | 2023) | श्री. वाय. एम. । इ.मा.व. | सेवाज्येष्ठतेनुसार | नायब तहसिलदार (निवडणुक), तहसिल 
जाधव पदोन्नतीस पात्र कार्यालय कर्जत, जि. अहमदनगर 
३ | २०३८ _ | a. एस. ए. वि.जा.अ । सेवाज्येष्ठतेनुसार | निवासी नायब तहसिलदार, तहसिल 
मारके पदोन्नतीस पात्र कार्यालय बागलाण, जि. नाशिक 
४ | २११० | श्री.सी. एस. खुला सेवाज्येष्ठतेनुसार | नायब तहसिलदार (महसूल), तहसिल 
कुलथे पदोन्नतीस पात्र कार्यालय कोपरगाव, जि. अहमदनगर 


शासन आदेशा क्रमांकः TATA -२०२३/प्र.क्र.३५/ई-९ 


अ.क्र | ज्येष्ठता | कर्मचाऱ्याचे नांव । जात पात्रता पदोन्नतीने पदस्थापनेचे ठिकाण 
क्रमांक प्रवर्ग 
५ | 2995  श्री.ए.टी. भामरे खुला सेवाज्येष्ठतेनुसार | नायब तहसिलदार (निवडणूक), तहसिल 
पदोन्नतीस पात्र । कार्यालय धुळे (ग्रामिण), जि. धुळे 
६ | 2923 श्री.सुधीरके. अ.जा. | सेवाज्येष्ठतेनुसार | निवासी नायब तहसिलदार, तहसिल 
सोनवणे पदोन्नतीस पात्र । कार्यालय भडगाव, जि. जळगाव 
७ | २१५३ श्री.एम.आर. । खुला | सेवाज्येष्ठतेनुसार | निवासी नायब तहसिलदार, तहसिल 
कुलकर्णी पदोन्नतीस पात्र  । कार्यालय सुरगाणा, जि. नाशिक 
८ । २१५९ _ श्रीम. शिदे एम. | अ.ज. | सेवाज्येष्ठतेनुसार | नायब तहसिलदार (निवडणुक), तहसिल 
एस; पदोन्नतीस पात्र कार्यालय एरंडोल, जि. जळगाव 
९ | २१६० _ | श्रीम. गायकवाड | अ. ज. । सेवाज्येष्ठतेनुसार | नायब तहसिलदार (निवडणूक), तहसिल 
व्ही. एम. पदोन्नतीस पात्र कार्यालय पेठ, जि. नाशिक 
हि ० | २१६१ श्री. देशमुख एम. | खुला सेवाज्येष्ठतेनुसार | नायब तहसिलदार (निवडणूक), १२४ 
v. पदोन्नतीस पात्र विधानसभा मतदार संघ, नाशिक मध्य, 
जि. नाशिक 
णि १ | २१६६ श्री. व्ही. सी. वि.जा.अ | सेवाज्येष्ठतेनुसार | नायब तहसिलदार (निवडणूक), तहसिल 
सदनापूर पदोन्नतीस पात्र । कार्यालय राहुरी जि. अहमदनगर 
१२ | २१७६ । श्री.प्रशांत सु. वि.मा.प्र. | सेवाज्येष्ठतेनुसार | नायब तहसिलदार (निवडणुक), तहसिल 
धमके पदोन्नतीस as । कार्यालय अंमळनेर, जि. जळगाव 
१३ | २१८६ «| श्री. के.के. खुला सेवाज्येष्ठतेनुसार | नायब तहसिलदार (निवडणुक), तहसिल 
कोठावदे पदोन्नतीस पात्र । कार्यालय मुक्ताईनगर, जि. जळगाव 
2) मंडळ अधिकारी:- 
अ.क्र ज्येष्ठता | कर्मचाऱ्याचे | जात पात्रता पदोन्नतीने पदस्थापनेचे ठिकाण 
क्रमांक नांव प्रवर्ग 
1 १_| २ ३ | ४ ५ ६ 
| १००४ | श्री.एच.व्ही. | खुला सेवाज्येष्ठतेनुसार नायब तहसिलदार (निवडणूक), १२५ 
शिंदे पदोन्नतीस पात्र नाशिक पश्चिम, जि. नाशिक 
2 | १००७ | श्री के. आर. | अ. ज. | दि.२५/०५/२००४ स्थित | निवासी नायब तहसिलदार, तहसिल 
लोहरे सेवाज्येष्ठतेनुसार कार्यालय अकोले, अहमदनगर 
पदोन्नतीस पात्र. 
३ | १००८ =| श्री.आर.बी. । खुला सेवाज्येष्ठतेनुसार नायब तहसिलदार (निवडणूक), तहसिल 
राजपूत पदोन्नतीस पात्र कार्यालय शहादा, जि. नंदुरबार 
४ | १०१७ । श्री.प्रदिप इ.मा.व. | सेवाज्येष्ठतेनुसार नायब तहसिलदार (निवडणूक), तहसिल 
गोकुळ गांगुर्डे पदोन्नतीस पात्र कार्यालय यावल, जि. जळगाव 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः पदोन्न -२०२३/प्र.क्र.३५/ई-९ 


अ.क्र | ज्येष्ठता | कर्मचाऱ्याचे | जात पात्रता पदोन्नतीने पदस्थापनेचे ठिकाण 
क्रमांक नांव प्रवर्ग 

५ | १०२९ श्री. रविंद्र  इ.मा.व. | सेवाज्येष्ठतेनुसार नायब तहसिलदार (महसूल), तहसिल 
रघुनाथ पदोन्नतीस पात्र कार्यालय चोपडा जि. जळगाव 
महाजन 

६ | ११३५ | श्री. आर. टी. | खुला सेवाज्येष्ठतेनुसार नायब तहसिलदार (संगायो), तहसिल 
पाटील पदोन्नतीस पात्र कार्यालय बागलाण, जि.नाशिक 

७ | ११३७ | श्री. दिलीप | खुला सेवाज्येष्ठतेनुसार नायब तहसिलदार (निवडणूक), तहसिल 
शिवाजी पदोन्नतीस पात्र कार्यालय अक्कलकुवा, जि. नंदुरबार 
निकम 

८ | ११३८ श्री. रविंद्र खुला सेवाज्येष्ठतेनुसार नायब तहसिलदार (निवडणूक), तहसिल 
पंडीत बच्छाव पदोन्नतीस पात्र कार्यालय बागलाण, जि. नाशिक 

९ | ११९७ श्री. डी. पी. | वि.मा.प्र. । दि.२५/०५/२००४ स्थित | नायब तहसिलदार (संगायो), तहसिल 
शेकटकर सेवाज्येष्ठतेनुसार कार्यालय श्रीरामपूर, जि. अहमदनगर 

पदोन्नतीस पात्र. 

णि १२०८ | a. आर. बी. | इ.मा.व. | सेवाज्येष्ठतेनुसार नायब तहसिलदार (निवडणूक), तहसिल 
बकरे पदोन्नतीस पात्र कार्यालय sand, जि. अहमदनगर 

7 १ | १२४८ | sheet. बी. | खुला दि.२५/०५/२००४ स्थित | नायब तहसिलदार (निवडणुक), 
कुमावत सेवाज्येष्ठतेनुसार जिल्हाधिकारी कार्यालय जळगाव, 

पदोन्नतीस पात्र जि.जळगाव 

१२ | १२५२ | श्री.सतिष खुला | सेवाज्येष्ठतेनुसार नायब तहसिलदार (निवडणुक), तहसिल 
मधुकर इंगळे पदोन्नतीस पात्र कार्यालय बोदवड, जि.जळगाव 

१३ | १३०८ _ | श्री. व्ही. एम. | भ.ज.ड. | दि.२५/०५/२००४ स्थित | नायब तहसिलदार, उपविभागीय 
दगडखैर सेवाज्येष्ठतेनुसार तदर्थ | अधिकारी कार्यालय पाथर्डी, जि. 


पदोन्नतीस पात्र 


अहमदनगर 


(ब) सरळसेवा कोट्यातील रिक्त पदांवर तदर्थ पदोन्नती:- 


१) अव्वल कारकून:- 
अ.क्र | ज्येष्ठता | कर्मचाऱ्याचे | जात पात्रता पदोन्नतीने पदस्थापनेचे ठिकाण 
क्रमांक | नांव प्रवर्ग 

a २ ३ | ४ षु & 

ae २१८७ =| att. किशोर खुला सेवाज्येष्ठतेनुसार नायब तहसिलदार (निवडणूक), तहसिल 
एम. पवार खुल्या प्रवर्गातून पात्र | कार्यालय रावेर, जि. जळगाव 

२ । २१८८ श्री. अनिल | खुला | सेवाज्येष्ठतेनुसार । निवासी नायब तहसिलदार, तहसिल 
व्ही. पाटील खुल्या प्रवर्गातून पात्र | कार्यालय पारोळा, जि. जळगाव 

3 | २१९४ श्री.ए. ए. बन | भ.ज.ब. | (24/04/2008 स्थित | नायब तहसिलदार (महसूल), तहसिल 

सेवाज्येष्ठतेनुसार तदर्थ 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन आदेशा क्रमांकः पदोन्न -२०२३/प्र.क्र.३५/ई-९ 


अ.क्र | ज्येष्ठता | कर्मचाऱ्याचे | जात पात्रता पदोन्नतीने पदस्थापनेचे ठिकाण 
क्रमांक | नांव प्रवर्ग 
पदोन्नतीस पात्र कार्यालय श्रीगोंदा, जि. अहमदनगर 
४ । २१९५  ।श्रीम.व्ही.आर. खुला  । सेवाज्येष्ठतेनुसार | नायब तहसिलदार, उपविभागीय 
कल्हापुरे खुल्या प्रवर्गातून पात्र | अधिकारी कार्यालय श्रीरामपुर, जि. 
अहमदनगर 
५. | २२०४ | at. डी. एच. खुला । सेवाज्येष्ठतेनुसार । निवासी नायब तहसिलदार, तहसिल 
कारखिले खुल्या प्रवर्गातून पात्र | कार्यालय शेवगांव, जि. अहमदनगर 
६ | २२०९ श्री. डी. बी. खुला सेवाज्येष्ठतेनुसार नायब तहसिलदार (निवडणूक), अप्पर 
पाटील खुल्या प्रवर्गातून पात्र | तहसिल कार्यालय धुळे (हहर), जि. धुळे 
८ । २४०३ | श्री. weer) अ.जा. । दिव्यांग नायब तहसिलदार (रोहयो), जिल्हाधिकारी 
केसरसिंग दिव्यांग । आरक्षणानुसार पात्र | कार्यालय नंदुरबार, जि. नंदुरबार 
वळवी कर्णबधिर (गट-ब) 
२) मंडळ अधिकारी :- 
अ.क्र | ज्येष्ठता | कर्मचाऱ्याचे | जात पात्रता पदोन्नतीने पदस्थापनेचे ठिकाण 
क्रमांक | नांव प्रवर्ग 
fe २ ३ | ४ षु ६ 
षि १३६२ श्री. एस. डी. | भ.ज.क. | दि.२५/०५/२००४ स्थित | नायब तहसिलदार (निवडणूक), तहसिल 
काळे सेवाज्येष्ठतेनुसार तदर्थ | कार्यालय जामखेड, जि. अहमदनगर 
पदोन्नतीस पात्र 
२ ।१३६३ | at. एस. एस. खुला सेवाज्येष्ठतेनुसार नायब तहसिलदार (निवडणूक), तहसिल 
वाघमारे पदोन्नतीस पात्र कार्यालय सुरगाणा, जि. नाशिक 
3 ।१५३१ श्री. विजय | इ.मा.व. | (अल्पदृष्टी, गट-अ) नायब तहसिलदार, उपविभागीय 
भाईदास दिव्यांग | दिव्यांग कोट्यातून अधिकारी कार्यालय शिरपुर, जि.धुळे 
पाटील सेवाज्येष्ठतेनुसार 
पदोन्नतीस पात्र. 


३. सदर नियमित पदोन्नती कोट्यातील रिक्‍त पदांवर तसेच सरळसेवेच्या कोट्यात तदर्थ पदोन्नती 
खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे:- 
१) मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या 

अधिन राहून पदोन्नतीच्या कोट्यातील खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदे दि.२५.०५.२००४ स्थित 
सेवाज्येष्ठतेनुसार निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात भरण्याबाबत सा.प्र.वि./१६-ब कार्यासनाच्या 
दि.०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या सूचनांनुसार, तसेच दि.०७.०५.२०२१ च्या 

शासन निर्णयाप्रकरणी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे आव्हान देण्यात आलेले असून, 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन आदेशा क्रमांकः पदोन्न -२०२३/प्र.क्र.३५/ई-९ 


4) 


त्यावरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून वरील कर्मचाऱ्यांना तात्पुरती पदोन्नती देण्यात येत 
आहे. 


दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना गट-अ व गट-ब पदांवर पदोन्नतीबाबत सा.प्र.वि./१६-अ यांनी 
दि.२०.०४.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या सूचनांनुसार मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने या तात्पुरती पदोन्नतीच्या परिणामी 
निवडसूचीतीळ अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा कोणताही हक्क असणार नाही. 


Pasties सर्व अधिकाऱ्यांनी सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक ०१ ऑगस्ट, २०१९ 
च्या शासन निर्णयात विहित केलेल्या पदोन्नतीच्या निकषाची पूर्तता केली आहे. या अटीच्या 
अधीन सदर निवडसूचीस मान्यता दर्शविण्यात येत आहे. 


सदर निवडसुचीतील सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र असलेल्या, तथापि पदोन्नती नाकारलेल्या, 
अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नती संदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.१२.०९.२०१६च्या शासन 
निर्णयानुसार कार्यवाही करण्याची विभागीय आयुक्‍त, नाशिक यांनी दक्षता घ्यावी. 


सरळसेवा कोट्यात व प्रतिनियुक्‍तीमुळे Rat झालेल्या पदावर देण्यात आळेली तदर्थ 
पदोन्नती असल्याने, ती ११ महिने किंवा म.लो.आ. कडून उमेदवार उपलब्ध होतील, किंवा 
प्रतिनियुक्‍तीवरील उमेदवार परत येतील यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत राहील.दरम्यानच्या 
काळात आयोग पुरस्कृत उमेदवार उपलब्ध झाल्यास किंवा प्रतिनियुक्‍तीवरीळ उमेदवार परत 
आल्यास तदर्थ पदोन्नत झालेल्या अधिकाऱ्यास पदावनत करण्यात येईल. सदर पदोन्नती 
तात्पुरत्या स्वरुपात असून सदर पदावर संबंधित अधिकाऱ्याचा कायमस्वरुपी धारणाधिकार 
राहणार नाही. 


सरळसेवा कोट्यातील रिक्‍त झालेल्या पदावर दिलेल्या तदर्थ पदोन्नत्या, नियमित पदोन्नती 
कोट्यामध्ये पदांच्या उपलब्धतेनुसार समायोजित करुन नियमित निवडसूचीस सामान्य 
प्रशासन विभागाची व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची मान्यता घेण्याची दक्षता विभागीय 
आयुक्त, नाशिक यांनी घ्यावी. 


नायब तहसिलदार या संवर्गात पदोन्नती देण्यात येत असलेल्या Wo अधिकारी 
पदस्थापनेनंतर प्रत्यक्ष रूजू झाल्याखेरीज पदोन्नतीच्या संवर्गाच्या वेतनाचा लाभ अनुज्ञेय 
असणार नाहीत. 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन आदेशा क्रमांकः पदोन्न -२०२३/प्र.क्र.३५/ई-९ 


९) वरील अधिका-यांनी पदोन्नतीनंतर नायब तहसिलदार संवर्गात देण्यात आलेल्या 
पदस्थापनेच्या पदावर तात्काळ रूजू न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्याची पदोन्नती रद्द 
करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात येईल. 


१०) तसेच भविष्यात न्यायाळयीन अथवा पदोन्नतीच्या अनुषंगाने इतर काही आक्षेप निघाल्यास 
याची संपुर्ण जबाबदारी विभागीय आयुक्त, नाशिक विभाग, नाशिक या कार्यालयाची राहील. 


४. उपरोक्त अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीच्या पदावर तात्काळ रुजू होण्यासाठी आदेशाच्या दिनांकापासून 
एकतर्फी कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. सदर आदेशा हेच HAAS आदेश असून, संबंधित कार्यालयांनी 
नव्याने कार्यमुक्‍्ती आदेश निर्गमित करण्याची आवश्‍यकता नाही. त्यामुळे इतर कोणत्याही आदेशाची वाट 
न पाहता उक्त अधिकाऱ्यांनी पदोन्नतीने दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ रुजु व्हावे. 


५. संबंधित अधिकारी, पदोन्नतीने दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी कोणत्या दिनांकास हजर झाले 
याबाबतचा अहवाल विभागीय आयुक्‍त, नाशिक विभाग, नाशिक यांनी शासनास तात्काळ सादर करावा. 


६. संबंधित अधिकारी हे महराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी 
व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ च्या नियम १५ अन्वये विहित केलेल्या 
उक्त तरतुदीनुसार, पदग्रहण अवधी समाप्त होण्यापुर्वी पदोन्नतीने दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू 
झाले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास, त्यांचेविरुध्द शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल, याची 
संबंधितांनी नोंद घ्यावी. सदर आदेझान्वये दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू न होणाऱ्या 
अधिकाऱ्याविरुध्द विभागीय आयुक्‍त, नाशिक विभाग, नाशिक यांनी तात्काह शिस्तभंगाची कार्यवाही सुरु 
करावी व तसा अनुपाल अहवाल शासनास सादर करावा. 


७. संबंधित अधिकाऱ्यास शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही कारणास्तव रजा मंजूर करु नये. 
तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधीळ नियम ३० (सी) नुसार मूळ कार्यालयाने सदर 
अधिकाऱ्यांचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्वीकारू नयेत. असे अर्ज प्राप्त झाल्यास ते सदर 
अधिकाऱ्याच्या मूळ पत्त्यावर नोंदणी पोच देय डाकेने परत करावेत. 


८. उपरोक्त आदेशा सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने निर्गमीत करण्यात येत असल्याने पदस्थापनेच्या 
ठिकाणी परिविक्षाधीन तहसीलदार वा अन्य अधिकाऱ्यांना विभागीय आयुक्त यांच्या स्तरावरुन तात्पुरते 
व्यवस्थेने पदस्थापना दिलेली असल्यास अशा अधिकाऱ्यांना विभागीय आयुक्‍त यांनी अन्य रिक्‍त पदावर 
पदस्थापना द्यावी. 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन आदेशा क्रमांकः पदोन्न -२०२३/प्र.क्र.३५/ई-९ 


९. सदरची पदोन्नती सामान्य प्रशासन विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.११०९/२०२३/का.१२, 
दि.०१.१२.२०२३ अन्वये दिलेल्या मान्यतेच्या अधीनतेने देण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक २०२४०१२९११४६३४३११९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रति, 


Digitally signed by SANJAY RAGHUNATH BANKAR 
S A N J AY DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE 

AND FOREST DEPARTMENT, 

2.5.4.20=c8a7d6860ff227fd9e69a02e9ca5dfb2ccb25eda92d74 
RA G H U N AT H 9629970f349fc6ed260, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

seriaINumber=C5917E56B0DA5 16AB259D846D516CB0584DCE 

5E9A2E73CO0A35FA47BAB64E88AA, cn=SANJAY RAGHUNATH 
BANKAR ie 

Date: 2024.01.29 11:45:43 +05'30' 

(सजयर. बनकर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


विभागीय आयुक्‍त, नाशिक विभाग, नाशिक. 


प्रत, 


मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

मा. उपमुख्यमंत्री (गृह), यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त), यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

मा.मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई ३२. 


. जिल्हाधिकारी, नाशिक, अहमदनगर, जळगाव, धुळे व नंदुरबार. 

. प्रधान महालेखापाल, (लेखापरीक्षा व लेखा अनुज्ञेयता) नागपूर. 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक, अहमदनगर, जळगाव, धुळे व नंदुरबार. 
र. 


संबंधीत अधिकारी (विभागीय आयुक्‍त, नाशिक विभाग, नाशिक यांच्यामार्फत). 


१०.निवडनस्ती, कार्यासन ई-९, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


